आदरातिथ्य क्षेत्रास औद्योगिक दर्जा देण्याच्या अनुषंगाने 
केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत नसलेल्या 
हॉटेल व्यवसायिकांनी किमान मुलभूत दर्जा (Basic 
Minimum Standards ) प्राप्त करण्याचे निकष निश्चित 
करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२०/०९/प्र.क्र. ५०२/पर्यटन 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ४ जानेवारी, २०२१. 


संदर्भ:-१) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक टिडीएस 
२०२०/०९/प्र.क्र.५०२/पर्यटन, दि.०३.१२.२०२० 

प्रस्तावना :- 

आदरातिथ्य क्षेत्रास औद्योगिक दर्जा देण्याच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या पर्यटन 
मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत असलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांकडून दि.०१.०४.२०२१ पासून वीज दर, 
वीज शुल्क, पाणी पट्टी, मालमत्ता कर, विकास कर, वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक व अकृषिक कराची 
आकारणी औद्योगिक दराने करण्यास संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
तसेच केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत नसलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांकडून 
किमान मुलभूत दर्जा (Basic Minimum Standards ) प्राप्त करण्यासाठी विहीत निकषांची पूर्तता 
केल्यानंतर औद्योगिक दराने कर / Bow आकारणी करण्यासाठी एक तज्ञ समिती नेमून राज्याचे 
निकष निश्चित करण्याची कार्यवाही दोन महिन्यात पूर्ण करण्याचा निर्णय संदर्भाधिन शासन 
निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. यास अनुसरुन निकष निश्चित करण्यासाठी एक तज्ञ समिती गठीत 
करण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


आदरातिथ्य क्षेत्रास औद्योगिक दर्जा देण्याच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या पर्यटन 
मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत नसलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांसाठी किमान मुलभूत दर्जा (Basic 
Minimum Standards ) प्राप्त करण्याचे निकष निश्चित करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत 
करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकारी / पदनाम 
[ee . | संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र शासन अध्यक्ष 
२. | प्रादेशिक संचालक, भारत पर्यटन (and Head of M.O.T. | सदस्य 
Classification Committee) 
३. श्री. ए.के.सिग, प्राचार्य, इंडियन इस्टिट्युट ऑफ हॉटेल | सदस्य 
मॅनेजमेंट, दादर, मुंबई 
४ | सह आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र शासन सदस्य 
५. श्री. चंद्रोखर जयस्वाल, उप महाव्यवस्थापक, AERIS) सदस्य 
पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२०/०९/प्र.क्र. ५०२/पर्यटन 


२. उपरोक्त समिती निकष तयार करुन त्याबाबतचा अहवाल दोन महिन्याच्या आत शासनास 
सादर करील. निकष ठरविण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान सदर समिती आदरातिथ्य क्षेत्रातील 
सहभागीदारांसोबत (Stakeholders) समन्वय साधेल. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०१०४११०६२३८७२३ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ramesh Jayaram Kad: 
DI IN, o=Gover of Mahi hi TOURISM AND 
a mM es h CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, px ICode=400032, 
st=Maharasht 
2.5.4.20=931a917c29ea693ba9abee543d58bf1 béade60ae69c9be92f59 
d232bb3a3fcc8, 


ber=c8fbeb4e149e205d858dabb5d81a2a90a8deb7 1925757 
2300ef79cfab47d9345, cn=Ramesh Jayaram Kadam 
2021.01.07 12:49:22 +05'30' 


(र. ज.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा. मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. मा. राज्यमंत्री (पर्यटन), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान सचिव (पर्यटन), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

५. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 

७. प्रादेशिक संचाळक, भारत पर्यटन (and Head of M.O.T. Classification 
Committee), 

८. श्री. ए.के.सिंग, प्राचार्य, इंडियन इस्टिट्युट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट, दादर, मुंबई. 

९. सह आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 

१०.श्री. चंद्रशेखर जयस्वाल, उप महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, 
मुंबई. 

११.निवडनस्ती (पर्यटन). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


